सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षासाठी 
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या 
निवासी इमारतीच्या बांधकामासाठी 
सहाय्यक अनुदान वितरण आदेश 
लेखाशीर्ष- २५१५ १२५६ (योजनांतर्गत) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२२/प्र.क्र.११२/बांध-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक: १३ जुले, २०२२ 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, ग्राम विभाग क्रमांकः आढावा-२०१५/प्र.क्र.२५८/पंरा-७, दिनांक ०१ 
डिसेंबर, २०१५. 
2) ares परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ 
एप्रिल, २०२२. 
शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता संपूर्ण अर्थसंकल्पास मंजूरी मिळाली असुन जिल्हा 
परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवासी इमारतींच्या बांधकामासाठी एकुण ३००८.०० लक्ष इतकी 
तरतूद अर्थसंकल्पीत झालेली असून, मंजूर तरतूदीच्या २८ टक्केच्या मर्यादेत या लेखाशीर्षांतर्गत 
खर्च भागविण्याकरीता वित्त विभागाने रू.८४२.२४ लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीवर उपलब्ध करून दिली आहे. 


०२. वित्त विभागाच्या वाचा मधील अनुक्रमांक २ येथील दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ च्या 
परिपत्रकात नमुद केल्यानुसार, प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या निधी वितरणाच्या अधिकाराच्या 
विहित मर्यादेच्या अधीन राहून, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवासी इमारतींच्या 
बांधकाम/उपकामांसाठी अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध असलेले रू.८,४२,२४,०००/- 
(अक्षरी रू.आठ कोटी बेचाळीस लक्ष चोवीस हजार फक्त) इतके सहायक अनुदान माहे जुले, २०२२ 
च्या कॅश फ्लो मध्ये मंजूर करून, खालीलप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या संबंधित मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर कामांसाठी विहित 
केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करून निधी खर्च करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२२/प्र.क्र.११२/बांध-४ 


-: निधी वितरणाचे विवरणपत्र :- 
लेखाशीर्ष-२५१५ १२५६ खाली निवासी इमारत बांधकाम/उपकामांसाठी वितरीत करण्यात आलेला निधी 
अ.क्र. | जिल्हा परिषद/पंचायत समितीच्या कामाचे नाव वितरीत करण्यात आलेला निधी 
9 ? 2 
मराठवाडा विभाग 
cs जि. प. परभणी (जि. परभणी) वर्ग ४ जि. प. कर्मचा-यांसाठी ११.६८ 
कर्मचारी निवासस्थान 
: पं.स. सेलु (जि.परभणी), पदाधिकारी अधिकारी ७०.०० 
निवासस्थान 
पं.स. पाथरी (जि.परभणी), अधिकारी-कर्मचारी ७०.०० 
: निवासस्थान 
3 पं.स. परभणी (जि.परभणी), अधिकारी-कर्मचारी ७०.०० 
निवासस्थान 
' पं.स. forge (जि.परभणी), अधिकारी-कर्मचारी ७०.०० 
निवासस्थान 
६ । पं.स.निलंगा (जि.लातूर) अधिकारी-कर्मचारी निवासस्थान १६०.५६ 
पं.स. केज (जि. बीड) अधिकारी-कर्मचारी निवासस्थान १००.०० 
पं.स. परळी (जि. बीड) अधिकारी-कर्मचारी निवासस्थान १४०.०० 
पं.स. माजलगाव (जि. बीड) अधिकारी-कर्मचारी १५०.०० 
धो निवासस्थान 
एकुण ८४२.२४ 
०३. वरील विवरणपत्रातील कामांकरीता होणारा खर्च मागणी क्र.एल-३, “२५१५ इतर 


ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायत राज (09) (04) जिल्हा परिषदांच्या निवासी इमारत 
बांधण्यासाठी जिल्हा परिषदांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२५१५ १२५६) ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२२-२०२३ साठी करण्यात आलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


०४. वरील विवरणपत्रामध्ये ज्या कामाच्या प्रयोजनार्थ निधी उपलब्ध करुन दिलेला 
आहे, तो त्याच कामावर तात्काळ खर्च करुन, सदर सहाय्यक अनुदानाच्या विनियोजनासंबंधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे, महालेखापाल, संबंधीत विभागीय आयुक्‍त यांना पाठवून, त्याची प्रत या 
विभागाकडे आठ दिवसांत पाठविण्याची जबाबदारी संबधित मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांची राहील. तसेच सदर अनुदानाच्या विनियोजना संबधी महालेखापाल कार्यालयास 
पाठविण्यात आलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची प्रत शासनास मुदतीत पाठविण्यात न आल्यास, 
संबधित जिल्हा परिषदेच्या कामावर पुढील सहायक अनुदान वितरीत केळे जाणार नाही, याची 
कृपया नोंद घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२२/प्र.क्र.११२/बांध-४ 


०५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, दि.०४.०४.२०२२ 
मधील अटी-शरर्तीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१३१२४५३८६३२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


p R AV | N Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL_ 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a56052bf048257ffe4ea09078de9d55 
6ae5babe8adc8b1, 
pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7FAB712736F6, 
serialNumber=48 1 AF6EECE7C1D432D3119135BE703BF6529E7A45 
5A9B17708C677B565D8EE24, cn=PRAVIN DEVICHAND JAIN 
Date: 2022.07.13 15:36:51 +05'30' 

(प्रविण जैन) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.विरोधी पक्ष नेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
२. अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 
५. मा.मंत्री (ग्रा.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा महाराष्ट्र - १ मुंबई /महाराष्ट्र - 2, नागपूर. 
८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड, लातूर व परभणी. 
९. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड, लातूर व परभणी. 
१०. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड, लातूर व परभणी. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा बीड, लातूर व परभणी. 
१२.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 
१३.उपमुख्यलेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा,जिल्हा परिषद, बीड, लातूर व परभणी. 
१४.वित्त विभाग, (व्यय १५/ अर्थ.१६), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१५.नियोजन विभाग (का.क्र.१४४३) मंत्रालय, मुंबइ Yoo ०३२. 
१६.कार्यासन, वित्त-१, वित्त-७ व योजना-७ ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७.निवड नस्ती कार्यासन क्रमांक बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग,मंत्राळय, मुंबई-०१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


